वस्तू व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना/ 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक -विकवि-१०१९/प्र.क्र.२८/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १५ मार्च, २०२४ 


वित्त विभाग,शा.नि.क्र.विकआ-१२०२/प्र.क्र.२५/वि.प्र.४, दिनांक २९.११.२००२ 

वित्त विभाग, शा.नि.क्र.विकवि-१२११/प्र.क्र.२९१/वि.प्र.४, दिनांक १८.११.२०११ 

वित्त विभाग,शा.नि.क्र.विकआ-१२१२/प्र.क्र.१६२/वि.प्र.४, दिनांक ०८.०८.२०१२ 

वित्त विभाग,शा.नि.क्र. विकआ-१२१२/प्र.क्र.१७४/वि.प्र.४,दिनांक ०३.०४.२०१४ 

वित्त विभाग,शा.नि.क्र.मविन्या-१०१७/प्र.क्र.४३/वि.प्र.४, दिनांक १६.१०.२०१७ 

वित्त विभाग, शा.नि.क्र.मविन्या-१०१७/प्र.क्र.१६८/वि.प्र.४, दिनांक २१.०९.२०१९ 

वित्त विभाग, शा.नि.क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वि.सु., दिनांक १०.०९.२००१ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दिनांक २९.०६.२०१७. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


(४) Cc 
SC wee De LS Sl a E— 


9 
टू 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त संदर्भीय क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयांन्वये वस्तू व सेवा कर विभागाचा आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आला होता. वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभाग 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच, विभागाच्या संदर्भीय क्र.८ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वस्तू व 
सेवा कर कार्यालयाची पुनर्रचना व सुधारित आकृतीबंधाच्या प्रस्तावास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूरी दिलेली आहे. तद्नंतर दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार वस्तू व सेवा कर विभागाची पुनर्रचना व सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय 

वस्तू व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना व सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यास खालीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
वस्तु व सेवा कर विभागातील नवीन शाखा व विविध शाखांमधील वाढ 
१) लेखा परीक्षण शाखा - संपूर्ण राज्यात प्रत्येक परीक्षेत्रात, (2016) एक या प्रमाणे १३ परीक्षेत्रात एकूण 
१३ लेखा परीक्षण विभाग (Division) निर्माण करण्यात येत आहेत. आर्थिक बुध्दी संपदा कक्षाने 


करदात्यांमधून पात्रता निकषांच्या आधारे निवडलेली प्रकरणे या १३ लेखा परीक्षण विभागाकडे 
सोपविण्यात येतील. 
लेखा परीक्षण विभागाची संरचना खालीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र. | पदनाम । संख्या | १३ लेखा परीक्षण विभागासाठी पदसंख्या 
(८, "| री राज्यकर सहआयुक्त 1 १__| १३ 
२. राज्यकर उपायुक्‍त षु ६५ 
३. राज्यकर सहायक आयुक्त १२ १५६ 
४. राज्यकर अधिकारी ३३ ४२९ 
एकूण ६६३ 


२) पर्यवेक्षी पुनर्रचना - नवीन परीक्षेत्र व नोडल विभाग तसेच अस्तित्वात असलेल्या परीक्षेत्राची व नोडल 
विभागाची पुनर्रचना 
क) परीक्षेत्र पुनर्रचना - 
प्रशासकीय सुलभता व प्रभावी नियंत्रणाकरीता पर्यवेक्षी पुनर्रचना करण्यात येत असून सध्या 
असलेल्या ८ परीक्षेत्रासह ५ नवीन परीक्षेत्रीय कार्यालये (मुंबई येथे २ व पुणे, औरंगाबाद व रायगड येथे 
प्रत्येकी १) निर्माण करण्यात येत आहेत. त्यानुसार खालीलप्रमाणे एकूण १३ परीक्षेत्रीय कार्यालये 
राहतील. 


अ.क्र परीक्षेत्र अ.क्र परीक्षेत्र 
शिळ आ कोल्हापूर ह रायगड 

२. मुंबई झोन-१ ९. पुणे-१ 

३. मुंबई झोन-२ | 90. | पुणे-२ 

४. मुंबई झोन-३ ae | नाशिक 

प. मुंबई झोन-४ १२. छत्रपती संभाजीनगर 
६. मुंबइ झोन-५ १३. नागपूर 

ठाणे 
ख) मोठे करदाते कक्षाचे विलीनीकरण - 


नोडल विभागांच्या पुनर्रचनेच्या अनुषंगाने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील (मुंबई -४, पुणे-२) ६ मोठे 
करदाते कक्ष विसजित करण्यात येत आहेत. 
ग) नोडल विभाग - 

सध्या २८ नोडल विभाग असून १४ नवीन नोडल विभाग निर्माण करण्यात येत आहेत. त्यानुसार 
एकूण ४२ नोडल विभाग खालीलप्रमाणे राहतील:- 
Le] मुंबई नोडल विभाग १ | १६ | ठाणे हहर नोडल विभाग१ =| ३१ | कोल्हापूर नोडल विभाग १ 
२ | मुंबई नोडल विभाग २ | १७ | ठाणे ग्रामीण नोडल विभाग१ । ३२ | कोल्हापूर नोडल विभाग 2 
3 । मुंबई नोडल विभाग३ | १८ | ठाणे ग्रामीण नोडल विभाग? | ३३ । अहमदनगर नोडल विभाग 
४ । मुंबई नोडल विभाग ४ | १९ | कल्याण नोडल विभाग १ ३४ | नाशिक नोडल विभाग 
५ | मुंबई नोडल विभाग५ | २० | कल्याण नोडल विभाग 2 ३५ | जळगाव नोडल विभाग 


६ | मुंबई नोडल विभाग ६ | २१ | रायगड नोडल विभाग १ ३६ | औरंगाबाद नोडल विभाग 
७ | मुंबई नोडल विभाग ७ | २२ | रायगड नोडल विभाग २ ३७ | जालना नोडल विभाग 

८ | मुंबई नोडल विभाग ८ | २३ | पुणे नोडल विभाग १ ३८ | नांदेड नोडल विभाग 

९ । मुंबई नोडल विभाग ९ | २४ | पुणे नोडल विभाग २ ३९ | अमरावती नोडल विभाग 
हि. o | मुंबई नोडल विभाग १०| २५ | पुणे नोडल विभाग ३ ४० | नागपूर नोडल विभाग १ 
कि १ | मुंबई नोडल विभाग ११| २६ | पुणे नोडल विभाग ४ ४१ | नागपूर नोडल विभाग 2 
१२ | मुंबई नोडल विभाग १२| २७ | पुणे नोडल विभाग ५ ४२ | चंद्रपूर नोडल विभाग 

१३ | मुंबई नोडल विभाग १३| २८ | पुणे नोडल विभाग ६ 

१४ | मुंबई नोडल विभाग १४| २९ | सातारा नोडल विभाग 

१५ | मुंबई नोडल विभाग १५| ३० । सोलापूर नोडल विभाग 


नोडल विभागात खालीलप्रमाणे पदसंख्या राहील- 


पदनाम विभाग पदसंख्या 
राज्यकर सहआयुक्त नोडल ४०* 
राज्यकर उपायुक्‍त नोडल २१० 
राज्यकर सहायक आयुक्‍त नोडल ३३६ 
राज्यकर अधिकारी नोडल ७८४ 
एकूण १३७० 


* एकूण ४२ नोडल विभागांपैकी ०२ नोडल विभागांचा कार्यभार सह आयुक्‍त (अन्वेषण) (भा.प्र.से) या अधिकाऱ्यांकडे 
राहील. 


३) अन्वेषण शाखा- 

पर्यवेक्षीय पुनर्रचनेच्या अनुषंगाने ठाणे येथे ०१, पुण्यातील नवीन परिक्षेत्रासाठी ०१ व रायगड 
परीक्षेत्रांतर्गत कल्याण येथे ०१ अन्वेषण शाखा निर्माण करण्यात येत आहे. या तीन शाखांसाठी ०६ 
राज्यकर उपायुक्तांची व १८ राज्यकर सहायक आयुक्तांची नवीन पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. त्या 
अनुषंगाने पदसंख्या पुढीलप्रमाणे राहील:- 


अ.क्र परीक्षेत्र विभाग पदसंख्या 
उपायुक्‍त सहायक आयुक्‍त 

=a २ ३ n= SI 4 
१. | कोल्हापूर कोल्हापूर, सोलापूर २ 4 
२. | मुंबई झोन-१ अन्वेषण - ९ ५४ 
३. | मुंबई झोन-२ अ 

४. | मुंबई झोन-३ ब 

५. | मुंबई झोन-४ क 

६. | मुंबई झोन-५ 

७. ।ठाणे ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण ४ १२ 
८. | रायगड रायगड, कल्याण 8 १२ 
९ पुणे-१ पुणे-१ २ & 


qo. | पुणे-२ पुणे-२ २ ६ 

११. | नाशिक नाशिक, जळगांव २ 4 

१२. | छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर २ 4 
संभाजीनगर नांदेड 

१३. | नागपूर नागपूर, अमरावती ३ ८ 

एकूण ३० ११३ 


प्रशासकीय सोईसाठी तक्ता क्र.४ मध्ये मंजूर केलेल्या वाढीव पदसंख्येमध्ये पुणे-१व पुणे-२ या 
विभागाकरिता एका सह आयुक्‍त (अन्वेषण) (भा.प्र.से) ची आवश्‍यकता असल्याने, औरंगाबाद येथील सह 
आयुक्‍त (भा.प्र.से.) हे संवर्ग पद पुणे येथे स्थानांतरीत करण्यात येत आहे. पुणे -१ व पुणे-२ हे अन्वेषण 
विभाग एकत्रित करुन त्याचा कार्यभार सहआयुक्त (अन्वेषण) (भा.प्र.से.), पुणे यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. सह आयुक्त (अन्वेषण) (भा.प्र.से), पुणे यांचेकडे वरीलप्रमाणे अन्वेषण या कार्यभाराव्यतिरिक्‍्त पुणे 
येथील एका नोडल विभागाचा कार्यभार कायमस्वरुपी राहील. 

ठाणे शहर व ग्रामीण विभागांकरिता मोठया प्रमाणावर उपायुक्त/सहायक आयुक्‍त (अन्वेषण) 
नवीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर विभागांकरिता एका सह आयुक्‍त (अन्वेषण) (भा.प्र.से) ची 
आव्यकता असल्याने, सहआयुक्त (सर्व्हे) (भा.प्र.से.) मुंबई या पदाचे सहआयुक्त (अन्वेषण), (भा.प्र.से.) 
ठाणे असे पुनर्नामकरण करण्यात येत आहे. ठाणे शहर व ग्रामीण हे अन्वेषण विभाग एकत्रित करुन 
त्याचा कार्यभार सहआयुक्त (अन्वेषण), (भा.प्र.से) ठाणे यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. सह आयुक्‍त 
(अन्वेषण) (भा.प्र.से), ठाणे यांचेकडे वरीलप्रमाणे अन्वेषण या कार्यभाराव्यतिरिक्‍त ठाणे/मुंबई येथील एका 
नोडल विभागाचा कार्यभार कायमस्वरुपी राहील. 
४) अपिल शाखा - 

अपिल प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी परिक्षेत्रीय (Zonal) स्तरावर प्रत्येकी दोन या प्रमाणे 
२६ अपिल राज्यकर सहआयुकक्‍्तांची पदे व नोडल विभाग स्तरावर प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे ४२ राज्यकर 
उपायुक्तांची पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 
अपिल कार्यशञाखेसाठी राज्यकर सहआयुक्तांची पदसंख्या खालीलप्रमाणे राहील:- 


अ.क्र. परिक्षेत्र । अपिल-सहआयुक्‍्त ठिकाण । अ.क्र.| परिक्षेत्र | अपिल- | ठिकाण 
सहआयुक्त 

शि कोल्हापूर | कोल्हापूर कोल्हापूर | १४ | ठाणे ठाणे भाईंदर 
ग्रामीण 

२ | कोल्हापूर | सोलापूर सोलापूर | १५ । रायगड | रायगड | रायगड 

3 | मुंबई-१ |आयुक्तकार्यालय, अपिल-१ | मुंबई १६ | रायगड | कल्याण | कल्याण 

४ | मुंबई-१ ।आयुक्‍्त कार्यालय, अपिल-२ | मुंबई १७ | पुणे-०१ | पुणे-०१ । पुणे 

५ | मुंबई-२ ।आयुक्तकार्यालय, अपिल-३ | मुंबई १८ | पुणे-०१ | पुणे-०२ । पुणे 

६ । मुंबई-२ lager कार्यालय, अपिल-४ | मुंबई १९ | पुणे-०२ | पुणे-०३ । पुणे 

७ | मुंबई-३ ।आयुक्त कार्यालय, अपिल-५ | मुंबई २० | पुणे-०२ | पुणे-०४ =| पुणे 

८ | मुंबई-३ ।आयुक्त कार्यालय, अपिल-६ | मुंबई २१ | नाशिक । नाशिक । नाशिक 

९ | मुंबई-४  ।आयुक्तकार्यालय, अपिल-७ | मुंबई २२ | नाशिक | जळगाव | जळगाव 

व्यि o | मुंबई-४ आयुक्त कार्यालय, अपिल-८ | मुंबई २३ | औरंगाबाद| औरंगाबाद | औरंगाबाद 

cal q | qae-4  ।आयुक्त कार्यालय, अपिल-९ | मुंबई २४ । औरंगाबाद| नांदेड नांदेड 


१२ | मुंबई-५.  |आयुक्त कार्यालय, अपिल-१०| मुंबई २५ । नागपूर | नागपूर | नागपूर 


१३ | ठाणे ठाणे ठाणे २६ | नागपूर | अमरावती | अमरावती 
५) आयुक्त कार्यालय - 
राज्यकर आयुक्त कार्यालयातील पदसंख्या खालीलप्रमाणे राहील:- 
अ.क्र पदनाम विभाग पदसंख्या 
१ अपर राज्यकर आयुक्‍त मुख्यालय 4 
2 राज्यकर सहआयुक्त मुख्यालय ११ 
3 राज्यकर उपायुक्‍त मुख्यालय ५८ 
8 सहायक राज्यकर आयुक्‍त मुख्यालय ८२ 
4 राज्यकर अधिकारी मुख्यालय ३२ 
एकूण १८८ 


६) गट-ड संवर्ग 

राज्यकर विभागातील गट-ड संवर्गातील विविध १० पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यांचा विचार 
करुन नोटीस वाहक, हवालदार, Algh, मुकादम, दप्तरबंद, उदवाहन चालक व दारवान या पदांची 
वेतनश्रेणी एकच असल्याकारणाने त्याचा एक संवर्ग बनवून त्यास “कार्य पर्यवेक्षक” (Work Supervisor) 
असे संबोधण्यात येईल. तसेच चपराशी, हमाल व पहारेकरी या पदांची वेतनश्रेणी एकच असल्याकारणाने 
त्यास “कार्य सहायक” (Work Assistant) असे संबोधण्यात येईल. 


७) पदे निरसित करणे व मृत संवर्ग घोषित करणे- 

राज्यकर विभागास अनावश्‍यक असलेली गट अ ते गट क संवर्गातील विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
व पोलीस अभियोक्ता, सह/उपसंचाळक (सांख्यिकी), संशोधन अधिकारी/सहायक, स्वच्छता 
उपनिरीक्षक, ग्रंथपाल अशी २१ पदे तसेच गट ड संवर्गातील ४५८ रिक्‍त पदे निरसीत करण्यात येत 
आहेत. 

याशिवाय महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणातील वरिष्ठ लिपिक, शिपाई व उपहारगृहातील 
स्वयंपाकी, हमाल, नोकर, सहायक स्वयंपाकी, कनिष्ठ सेवक या संवर्गातील मंजूर पदांपैकी ३४ Raa 
पदे निरसित करण्यात येत आहेत. याप्रमाणे एकूण ५१३ Rea पदे निरसीत करण्यात येत आहेत. 

ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी आणि दूरध्वनी चालक हे संवर्ग मृत संवर्ग (Dying Cadre) म्हणून 

घोषित करण्यात येत आहेत. 


८) स्वीय सहायक- गट-ब संवर्गातील पदाची श्रेणीवाढ 

सद्यस्थितीत वस्तू व सेवाकर विभागात, मुंबई क्षेत्रात स्वीय सहाय्यक (गट ब राजपत्रित) 
वेतनश्रेणी एस-१६ हे लघुलेखक संवर्गातील संपूर्णत: पदोन्नतीने भरण्यात येणारे पद आहे. स्वीय 
सहायक गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील कुंठीतता दूर करण्यासाठी लघुलेखक 
संवर्गात स्वीय सहायक गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१६) संवर्गातील एकूण ८ मंजूर पदांपैकी दोन पदांची 


श्रेणीवाढ करुन स्वीय सहायक (गट-अ) मध्ये (वेतनश्रेणी एस-२२३) रूपांतरीत करण्यात येत आहेत. 
त्यामुळे स्वीय सहायक गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१६) या संवर्गात एकूण ६ पदे राहतील. 


2. दि.२५.०२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये खात्यातील दिनांक 39.92.2098 अखेरच्या मंजूर 
पदसंख्येच्या मर्यादेत, पदांचे अंतर्गत समायोजन अधिकारी/कर्मचार्‍यांमधील कामाची वाटणी व कामाच्या 
स्वरुपानुसार फेरबदल करण्याचे कायमस्वरुपी अधिकार आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
सुधारित पुनर्रचनेमध्ये सदर अधिकार आयुक्तांना कायमस्वरुपी देण्यात येत आहेत. 


३. वस्तू व सेवा कर विभागाचा ( महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण व उपहारगृहासहीत) सुधारित 
आकृतीबंध खालीलप्रमाणे राहील:- 


वस्तू व सेवा कर विभाग | न्यायाधिकरण | उपहारगृहे | एकूण 
सध्याची मंजूर पदे १२००७ ९९ १४६ १२२५२ 
नवीन प्रस्तावित पदे ५२२ [० [0 | पु२२ 
निरसीत करावयाची पदे । -४८० -०४ -३१ -५१५ 
एकूण प्रस्तावित पदे १२०४९ ९५ ११५ १२२५९ 


याबाबतचा सविस्तर तपशील सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्डाविण्यात आला आहे. 


उपरोक्त प्रमाणे वस्तू व सेवा कर (महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण व उपहारगृहासहीत) 
विभागातील एकूण १२२५२ मंजूर पदांपैकी ५१५ पदे निरसीत करुन वाढीव ५२२ पदांसह १२२५९ इतक्या 
एकूण पदांच्या (११५६३ नियमित पदे व ६९६ बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची एकूण पदे) सुधारित 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. गट क मधील ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी आणि दूरध्वनी चालक हे दोन संवर्ग मृत संवर्ग 
(Dying Cadre) म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. मृत घोषित केलेल्या संवर्गामध्ये जितके कर्मचारी 
कार्यरत असतील तितकीच पदे नियमित पदे म्हणून गणण्यात यावीत. सदर पदावरील व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. कारणांमुळे पद रिक्‍त झाल्यानंतर अशी पदे आपोआप निरसीत होतील. 


५. वस्तूव सेवा कर विभागातील गट-ड संवर्गातील विविध १० पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यांचा 
विचार करुन नोटीस वाहक, हवालदार, नाईक, मुकादम, दफ्तरबंद, उद्वाहनचालक आणि दारवान या 
पदांची वेतनश्रेणी एकच (S-03 १६६००-५२४०० ) असल्याकारणाने त्याचा एक संवर्ग बनवून त्यास 
“कार्य पर्यवेक्षक” (Work Supervisor) असे संबोधण्यात येईल. तसेच शिपाई/चपराशी, हमाल व 
पहारेकरी या पदांची वेतनश्रेणी एकच (S-09 १५०००-४७६००) असल्याकारणाने त्यास “कार्य सहायक” 
(Work Assistant) असे संबोधण्यात येईल. 


६. सद्य:स्थितीत वस्तू व सेवा कर विभागातील गट-ड संवर्गातील “कार्य पर्यवेक्षक” (Work 
Supervisor) आणि “कार्य सहायक” (Work Assistant) संवर्गातील सध्या नियमित पदावर कार्यरत 
असलेल्या व गट-ड संवर्गातील इतर नियमित पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवानिवृत्ती/स्वेच्छा सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ.कारणामुळे पद रिक्‍त झाल्यानंतर अनुकंपा 


धोरणानुसार २०% नियमित पदे राखून ठेऊन उर्वरित रिक्‍त पदे शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
बाह्ययंत्रणेमार्फत भरण्यात येतील. 
७. सदर पुनर्रचनेमुळे लागणारा आवर्ती व अनावर्ती खर्च उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


८. सदर झासन निर्णय , वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१४३/आपुक, दिनांक ७ मार्च, २०२४ व 
अनौ.संदर्भ क्र.१४४/सेवा ९, दिनांक १५ मार्च, २०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०३१५१९२८४५२५०५ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUNIL GANGARAM GANGARKAR 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


DN: c=IN, 
S U N | L G A N G A RA M ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfade8 
149e690564bc13f6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F9613C315644DFDC2C9D1B7756FDB444D876376 
G A N G A R KA R BO1E337B8015FCF7DA90A4CFD, cn=SUNIL GANGARAM 
GANGARKAR 
Date: 2024.03.16 18:13:21 +05'30' 


(सु.गं.गांगरकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


q 
ap 
=e) 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,वस्तू व सेवाकर,माझगांव, मुंबई 

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर,माझगांव, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३) मा. राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१४) मुख्य सचिव, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१५) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


COS 3S य eee 


24) 


१६) अपर मुख्य सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १० 

१९) कार्यासन विक्रीकर प्रशा-१/प्रशा-२ व प्रशा-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) निवड नस्ती, विक्रीकर प्रशञा-४ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विकवि-१०१९/प्र.क्र.२८/वि.प्र.४, दिनांक १५ मार्च,२०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र 


वस्तू व सेवा विभागाचा (महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण व उपहारगृहासहीत) पदांचा सुधारित आकृतीबंध 


वस्तू व सेवा कर विभाग 
अ.क्र पद वेतनश्रेणी सध्या मंजूर । सुधारित 
असलेली पदे | आकृतीबंधा 
नंतरची मंजूर पदे 
१ | राज्यकर आयुक्त (भाप्रसे) [ad q q 
२ | विशेष राज्यकर आयुक्त (भाप्रसे) |... oe =| q q 
3 | विशेष पोलीस महानिरीक्षक (दक्षता || 5-२८ १२४८००-२१२४०० q Ce 
कक्ष) 
४ | अपर राज्यकर आयुक्त 5-२८ १२४८००-२१२४०० ९ १८ 
५ | राज्यकर सह आयुक्त (भाप्रसे) Poe 4 4 
६ । राज्यकर सहआयुक्त 5-२५ ७८८००-२०९२०० ६७ ९७ 
७ । राज्यकर उपआयुक्त 5-२३ ६७७००-२०८७०० ४०७ ४४३ 
८ | सहाय्यक राज्यकर आयुक्‍त S-20 ५६१००-१७७५०० ५९६ ७३९ 
९ | उपसंचालक (लेखा व कोषागारे) 5-२० ५६१००-१७७५०० १ q 
(प्रतिनियुक्‍तीचे पद) 
१० | राज्यकर अधिकारी 5-१७ ४७६००-१५११०० ११९१ १४६६ 
११ | राज्यकर निरीक्षक S-98 ३८६००-१२२८०० ४७३२ ४७५९ 
१२ | कर सहाय्यक 85-०८ २५५००-८११०० २८५६ २८५६ 
१३ | सह संचालक(सांख्यिकी) 5-२३ ६७७००-२०८७०० १ a 
(प्रतिनियुक्‍तीचे पद ) 
१४ | उप संचालक (सांख्यिकी) 5-२० ५६१००-१७७५०० १ शिका 
(प्रतिनियुक्‍तीचे पद ) 
१५ | संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी) 5-१५ ४१८००-१३२३०० ६ | 
(प्रतिनियुक्‍तीचे पद ) 
१६ । संशोधन सहायक (सांख्यिकी) 5-१४ ३८६००-१२२८०० q a 
(प्रतिनियुक्‍तीचे पद ) 
१७ | सांख्यिकी सहायक (सांख्यिकी) S-40 २९२००-९२३०० २ [= 7 
(प्रतिनियुक्‍तीचे पद ) 
१८ | पोलिस अभियोक्ता 5-१६ ४४९००-१४२४०० २ i | 
(प्रतिनियुक्‍तीचे पद) 
१९ | स्वीय सहाय्यक (लघुलेखक संवर्ग | S-23 ६७७००-२०८७०० शिका २ 
गट-अ) 
२० | स्वीय सहाय्यक (लघुलेखक संवर्ग | 5-१६ ४४९००-१४२४०० ८ & 
गट-ब) 
२१ | ग्रंथपाल व संदर्भाधिकारी 5-१५ ४१८००-१३२३०० १ १ 
(मृत संवर्ग) 
२२ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 5-१६ ४४९००-१४२४०० ३५ ३५ 


२३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१५ ४१८००-१३२३०० ५७ ५७ 
२४ | लघुटंकलेखक 5-०८ २५५००-८११०० ४७ ४७ 
२५ | दूरध्वनीचालक (मृत संवर्ग) 5-०७ २१७००-६९१०० १६ १६ 
२६ । वाहनचालक 85-०६ १९९००-६३२०० ५६ ५६ 
२७ | ग्रंथपाल 5-०७ २१७००-६९१०० ३ i= 0-2 
२८ । स्वच्छता उपनिरीक्षक S-0¢ २५५००-८११०० ३ — 
२९ | सहायक अग्निशमन अधिकारी 5-१५ ४१८००-१३२३०० q q 
30. | प्रमुख अग्निशामक 5-०७ २१७००-६९१०० ३ ३ 
३१ | अग्निरक्षक 85-०६ १९९००-६३२०० ४ ४ 
३२ । आगवाला 5-०५ १८०००-५६९०० १७ १७ 
कार्य पर्यवेक्षक 
३३ | नोटीसवाहक S-03 १६६००-५२४०० २०४ १५३ 
३४ । हवालदार १३ १० 
३५ | नाईक ८१ ६१ 
३६ | मुकादम ३ २ 
३७ | दप्तरी ११ ८ 
३८ «| उदवाहन चालक १६ १२ 
३९ «| दारवान २० १५ 
कार्य सहायक 
४० | शिपाई/चपराशी S-09 १५०००-४७६०० १३४१ १००६ 
४१ | हमाल १०१ ७६ 
४२ | पहारेकरी ३० २२ 
४३ | सफाईंगार 5-०१ १५०००-४७६०० ४८ ४८ 
४४ | माळी (मृत संवग) 5-०१ १५०००-४७६०० ८ षु 
एकूण १२००७ १२०४९ 
गट-ड संवर्गातील बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा सुधारित कार्यरत पदे | रिक्त अनुकंपा बाहययंत्रणेव्दारे 
आकृतीबंधा पदे धोरणानुसार भरावयाची पदे 
नंतरची मंजूर पदे नियुक्तीसाठी रिक्‍त | (अनुकंपा धोरणानुसार 
पदांच्या २०% नियुक्तीसाठी रिक्‍त 
राखून ठेवलेली | पदांच्या २०% राखून 
नियमित पदे ठेऊन उर्वरित पदे) 
१ कार्यपर्यवेक्षक २६१ १५० १११ २२ ८९ 
२ कार्य सहायक ११०४ ३८१ ७२३ १४५ ५७८ 
एकूण १३६५ ५३१ | ८३४ १६७ ६७७ 


महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण 


अ. पद oe | सध्या मंजूर | सुधारित आकृतीबंधा 
: असलेली पदे । नंतरची मंजूर पदे 
eee अध्यक्ष Poe Le i cee 
2 | न्यायिक सदस्य Poe 9 9 
3 | विभागीय सदस्य (तांत्रिक) 1 -- | ८ क्रि 
४ | प्रबंधक (सहाय्यक राज्यकर 5-२० ५६१००-१७७५०० a 3 | 
आयुक्त) 
५ | सहायक प्रबंधक (राज्यकर 5-१७ ४७६००-१५११०० ३ ३ 
अधिकारी) 
६ | स्वीय सहाय्यक (लघुलेखक | 85-१६ ४४९००-१४२४०० aa 1111) 
संवर्ग गट-ब) 
७ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 5-१६ ४४९००-१४२४०० १५ १५ 
८ | राज्यकर निरीक्षक 5-१४ ३८६००-१२२८०० ९ ९ 
९ | वरिष्ठ लिपीक 5-०८ २५५००-८११०० ॥. 6 4| | 
a कर सहायक/ 5-०८ २५५००-८११०० २७ २७ 
लिपिक- टंकळेखक 
ष्य १ | वाहनचालक 5-०६ १९९००-६३२०० Le PF 
१२ | ग्रंथपाल 5-०७ २१७००-६९१०० le. १ शिका 
१३ | नोटीसवाहक 5-०३ १६६००-५२४०० |... 1 पै | 
१४ | हवालदार S-03 १६६००-५२४०० |. | शिका 
१५ | नाईक S-03 १६६००-५२४०० ९ र 
१६ | दप्तरी 5-०३ १६६००-५२४०० ; a | ॥. ह. 1 
१७ | शिपाई/चपराशी 5-०१ १५०००-४७६०० १२ ९ 
एकूण ९९ ९५ 


टिप - महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणातीळ गट-ड संवर्गातील पदे ही वस्तू व सेवा कर विभागाकडून भरण्यात 


येतात. त्यामुळे बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची पदे वेगळयाने दर्शविण्यात आलेली नाहीत. 


उपहारगृह 


अ.क्र. पद वेतनश्रेणी सध्या मंजूर | सुधारित आकृतीबंधा 
असलेली पदे | नंतरची मंजूर पदे 
[| महाव्यवस्थापक 5-१५ ४१८००-१३२३०० शिळ बगा ae जशा 
२ व्यवस्थापक S-40 २९२००-९२३०० २ २ 
३ | वरिष्ठ लिपीक 85-०८ २५५००-८११०० शिळ का शिळ ल्क 
४ | सहायक व्यवस्थापक | 5-०८ २५५००-८११०० ३ ३ 
५ | लेखापाल 5-०७ २१७००-६९१०० २ २ 
६ । पर्यवेक्षक 5-०७ २१७००-६९१०० ee | 1१ | 
७ | भांडारपाल 5$-०६ १९९००-६३२०० २ २ 
लेखा लिपिक 5-०६ १९९००-६३२०० २ २ 
लिपिक - टंकलेखक | 5-०६ १९९००-६३२०० = ae a ae 
| ao कुपन विक्रेता S-04 १८०००-५६९०० 3 3 
। ११ | मुख्य स्वयंपाकी 5-०५ १८०००-५६९०० २ २ 
१२ | स्वयंपाकी S-03 १६६००-५२४०० ३ २ 
१३ | चहा विशोषज्ञ S-03 १६६००-५२४०० २ २ 
१४ | हमाल S-09 १५०००-४७६०० १३ 1.११ | 
१५ | नोकर S-09 १५०००-४७६०० ५५ ३८ 
१६ | MHS 5-०१ १५०००-४७६०० २ २ 
qo | सहाय्यक स्वयंपाकी | S-09 १५०००-४७६०० १३ 1१०0 
१८ । कनिष्ठ सेवक 5-०१ १५०००-४७६०० ३८ 30 
एकूण १४६ ११५ 
गट ड संवर्गातील बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र. | सेवा सुधारित कार्यरत | Rat | अनुकंपा धोरणानुसार | बाहययंत्रणेव्दारे भरावयाची पदे 
आकृतीबंधा पदे । पदे नियुक्तीसाठी रिक्‍त (अनुकंपा धोरणानुसार 
नंतरची मंजूर पदे पदांच्या २०% राखून | नियुक्तीसाठी रिक्त पदांच्या २०% 
ठेवलेली नियमित पदे राखून ठेऊन उर्वरित पदे) 
१ | मुख्य स्वयंपाकी २ १ १ १ Po 
२ | स्वयंपाकी २ १ १ १ Po 
3 | चहा विशेषज्ञ २ २ ee | ॥८- ee --॥ aS  -__2) 
४ | हमाल ११ a ७0: 5. | टस en] 
५ | नोकर ३८ २४ १४ ३ ११ 
६ | सहाय्यक १० णि १० २ ८ 
स्वयंपाकी 
७ । कनिष्ठ सेवक ३० ३० fe | i = er —— | ree eae 
एकूण १९ 


